Reg. No . NPCITY/ 236 / 2018- 20 


FOREKKRRRRES 


DN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ३ ] 

बुधवार , फेब्रुवारी २८ , २०१८ / फाल्गुन ९, शके १९३९ [ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५. ०० 
___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इ. इ. केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा.) ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ , क्र . ३. 


___ विभागीय आयुक्त , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ . 


क्रमांक उपआ- पुनर्व- अ. का - कावि-२९८ - २०१८. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ ( २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . अकरा) च्या कलम - ११ च्या 
पोटकलम ( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून विभागीय आयुक्त, अमरावती याद्वारे , ज्या अमरावती जिल्ह्याच्या चिखलदरा 
तालुक्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील गुगामल वन्यजीव विभाग परतवाडा अंतर्गत , ढाकणा परिक्षेत्रातील मौजा डोलार, तालुका चिखलदरा , 
जिल्हा अमरावती या गावाच्या पुनर्वसन प्रकल्पास , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ , पोटकलम ( १ ) खंड ( अ ) मधील तरतुदी लागू होतील . त्या 
प्रकल्पासंबंधित याद्वारे : 


( अ ) उक्त प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळामध्ये येण्याचा संभव असलेली गावेकिंवा क्षेत्र खालील प्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहेत . 
( एक ) बाधित परिमंडळात येण्याचा संभव आलेली गावे. 
अ . क्र . गावाचे नाव 

तालुक्याचे नाव जिल्ह्याचे नाव 
( ३ ) 

( ४ ) 

हे . आर 
डोलार चिखलदरा 

अमरावती 

१७८ १५ 


( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे. 


तालुक्याचे नाव 


जिल्ह्याचे नाव 


क्षेत्र 


अ . क्र . 
( १) 


गावाचे नाव 

( २) 


हे . आर 


निरंक 
( १ ) 


अ- एक -१ ( २६२४) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २८ , २०१८ / फाल्गुन ९ , शके १९३९ 


( ब ) वरिल परिच्छेद ( अ) मधील ( एक ) मध्ये नमूद केलेल्या गावातील एखाद्या व्यक्तीच्या संपूर्ण धारण क्षेत्राचाकिंवा त्याच्या भागाला लागून 

असल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निर्बंध अशा गावातील किंवा क्षेत्रातील निर्देशित धारण क्षेत्राला तात्पुरते 

लागू होतील . 
महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र . डब्ल्युएलपी-१०१२-प्र .क्र .१२२- फ -१, दिनांक ३- ११ - २०१२ व दिनांक १२ - १० -२०१५ या शासन निर्णयातील अटी व 
शर्तीस बंधनकारक राहतील . 

विभागीय आयक्त अमरावती असाही निर्देश देत आहेत की . ही अधिसचना संबंधित गावामध्ये दवंडी पिटवन आणि बाधित किंवा लाभ मिळालेल्या 
परिमंडळातील एखादया किंवा अनेक ठळक जागी किंवा गावाच्या चावडीवर आणि पंचायतीच्या कार्यालयात आणि तहसिलदार व जिल्हाधिकारी यांच्या 
कार्यालयात देखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर चिकटवून प्रसिद्ध करण्यात येईल किंवा प्रसिद्धी करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल . 


दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ . 


भाग १ ( असा.) ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ , क्र . ४ . 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ . 

क्रमांक उपआ- पुनर्व- अ. का - कावि - ३२७-२०१८. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ ( २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . अकरा ) च्या कलम - ११ च्या 
पोटकलम ( १ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून विभागीय आयुक्त , अमरावती याद्वारे ज्या अमरावती जिल्ह्याच्या चिखलदरा 
तालुक्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील गुगामल वन्यजीव विभाग परतवाडा अंतर्गत , चिखलदरा परिक्षेत्रातील मौजा पस्तलई, तालुका चिखलदरा , 
जिल्हा अमरावती या गावाच्या पुनर्वसन प्रकल्पास , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ , पोटकलम ( १ ) खंड ( अ ) मधील तरतुदी लागू होतील . त्या 
प्रकल्पासंबंधित याद्वारे : 

( अ ) उक्त प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळामध्ये येण्याचा संभव असलेली गावे किंवा क्षेत्र खालीलप्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहेत . 
( एक ) बाधित परिमंडळात येण्याचा संभव आलेली गावे. 
अ . क्र . गावाचे नाव 

तालुक्याचे नाव जिल्ह्याचे नाव 

क्षेत्र 
( २ ) 

( ४ ) __ (५ ) 

हे . आर 
पस्तलई चिखलदरा 

अमरावती 

१५९ ५० 
( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे. 
अ . क्र . गावाचे नाव तालुक्याचे नाव जिल्ह्याचे नाव 

क्षेत्र 
( १) ( २) 

(३ ) 

( ४ ) __ ( ५) 

हे . आर 
भुगांव अचलपूर 

अमरावती 

६५६८ 
( ब ) वरिल परिच्छेद ( अ ) मधील ( एक ) मध्ये नमूद केलेल्या गावातील एखाद्या व्यक्तीच्या संपूर्ण धारण क्षेत्राचा किंवा त्याच्या भागाला लागून 

असल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निर्बंध अशा गावातील किंवा क्षेत्रातील निर्देशित धारण क्षेत्राला तात्पुरते 

लागू होतील . 
___ महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र . डब्ल्यूएलपी-१०१२-प्र. क्र .१२२- फ -१, दिनांक ३-११- २०१२ व दिनांक १२-१०- २०१५ या शासन निर्णयातील अटी व 
शर्तीस बंधनकारक राहतील . 

विभागीय आयुक्त , अमरावती असाही निर्देश देत आहेत की , ही अधिसूचना संबंधित गावामध्ये दवंडी पिटवून आणि बाधित किंवा लाभ मिळालेल्या 
परिमंडळातील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी किंवा गावाच्या चावडीवर आणि पंचायतीच्या कार्यालयात आणि तहसिलदार व जिल्हाधिकारी यांच्या 
कार्यालयातदेखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर चिकटवून प्रसिद्ध करण्यात येईल किंवा प्रसिद्धी करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल . 


अमरावती : 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ . 


पीयूष सिंह , 
विभागीय आयुक्त , 

अमरावती . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. 


